उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ यांच्या 
अधिपत्याखालील ट्रॉमा केअर युनिट,मंचर 
जि.पुणे येथील १५ अस्थायी पदांना 

मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ATS २०१८/प्रक्र-१५० /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १२ एप्रिल,२०१८. 


वाचा :- 
9) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१२३/आरोग्य ३(आ), 
दि.९.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ३/ टे-५अ/पुणे/ 
अपदे/३३४९६-९७/१८, दि.९.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील ट्रॉमा केअर युनिट,मंचर जि.पुणे येथील १५ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर १५ अस्थायी पदाना शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ सार्वजनिक आरोग्य, 

०१०- किमान गरजा कार्यक्रम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०१) (१०) ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना,महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 

(२२१० ४६८९) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५०/आरोग्य ३(अ) 


प्रत, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१२१७०८३०७५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


११. 


Digitally signed by Rajendra 


R चै] e al d fa ae da Shamraoji 


Kaurte, C = IN, S = 


1, Maharashtra, O = Government 
S h am 219] | Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Date: 2018.04.12 18:52:33 


Kaurte 105530 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍्त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍ताळय,आरोग्य भवन, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे 

जिल्हा शल्य चिकीत्सक, पुणे 


. वैद्यकीय अधिक्षक, ट्रामा केअर युनिट, मंचर, जिल्हा-पुणे 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

१०. 


अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ 3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


| AT, | Te जागा Yas 


ज्या ora निर्टयान्वय्े 


निर्माण झाल्या लो णासन 
निर्णय कु. व दिनांक. 


सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक संकीर्ण 
२००६/मं१६१/प्रक्र १२ 


८/आरोग्य-'५, मंत्रालय, 
दि.९ मार्च 


Ss 


वैद्यकिय अधिकारी वर्ग-२ 


अभियंता शल्यचिकित्सक वर्ग २ 


POE HERA गान 


र 


प्‌ 


म्रकन श्री 


15600-39100,G.P 5400 
15600-39100,G.P 5400 
15600-39100,G.P 5400 


4440-7440,G.P 1300 


केमर ge गेथील अकारीपरेशरे 9/3, 


विवरणपत्र - अ 


3a; सन Presa पड 

शेवटी पुढे चाळू ठेवण्यात आले 

आहे लो. शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
शासन निर्णय क.अपदे 
२० १७/प्रक्र 
१२३/आ-३अ मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
दि.९.२.२०१८ 


fro ब्ि.3०/९/२७४१८५० SRC पुरे a णाचा अर्ताव 


*॥-डेपारून WE पुढे Fafa 
चालु Tae आहे लो 
दिनांक 


मागणी कु-आर १ 

२२१०७ वैद्यकिय aa व सार्वजनिक आरोग्य 
*६-सार्वजनिक आरोग्य 

oto किमान गरजा कार्यकम पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना /राज्य योजनांतर्गत 
योजना 

(*१)(४५)ट्रमा केअर युनिटची स्थापना 
महाराष्ट्र आपात्कालीन सेवा प्रकल्प 
(२२१० जी२९८) 


4 पुढ चालु Sava satis 


पुणे जिल्हयातील जुन्नर, 
आंबेगाव,शिरुरू तालुक्‍यांमध्ये 
मध्यवर्ती बाजारपेठ आहे.२४ तास 
वर्दळ असल्याने अपघांचे प्रमाण 
जास्त आहे .अपघातग्रस्त रुग्णांना 
तातडीची मदत मिळण्यासाठी 
arn केअर युनिटची आवश्यकता 


आहे. 


